सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत कामांच्या 
मंजुरी व निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दवसू-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग-२) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ३० डिसेंबर, २०१९. 


वाचा : १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, SEA निर्णय क्र. दवसू- 
२०१५/प्र.क्र. ३४७/ अजाक दिनांक- ०९ मार्च, २०१८. 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासुन निर्णय क्र. दवसू- 
२०१५/प्र.क्र.३१७/ अजाक, दिनांक- १६ ऑगस्ट, २०१९. 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासुन निर्णय क्र. दवसू- 
२०१९/प्र.क्र.३१७/ अजाक, दिनांक- ०६ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना :- 
नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती / गावांचा 


विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 


सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेअंतर्गत घ्यावायाची कामे, 


अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित करण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 


सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 


शासनाने वाचा येथील शासन निर्णयान्व्ये घेतला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी 


(आमदार/खासदार) सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द 


घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना तत्वत: मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये मुलभूत 


सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” अंतर्गत 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी रु.५०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. 


सदर मंजूर निधीतून परिशिष्ट “अ” येथे नमूद कामांकरीता रु. ५९७.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या 


कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे व सदरच्या कामासाठी सन २०१९-२० या वर्षासाठी 


yo टक्के प्रमाणे रु. २९८.५० लक्ष इतकी तरतूद मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग-२) 


२. सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कार्यान्वित केळी जातील. कार्यान्विन 


यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांचे सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके 


तयार करुन ती सबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर 


करावीत. जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रधान करावी.कार्यान्विन 


यंत्रणेने शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


३. सदर कामे मंजूर अंदाज पत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 


यावी. मंजुर अंदाजपत्रकीय किंमती पेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास 


त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 


४. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या 


वस्तीमधीलच आहेत याची खातरजमा संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 


यांनी करणे बंधनकारक आहे. 


५. जी कामे जागे अभावी किंवा इतर योजनेत मंजूर असतील किंवा इतर काही कारणांमुळे 


सुरु करणे शक्य नसतील SAM कामांची शहानिशा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 


मा. लोकप्रतिनिधींना काही कामांबाबत बदल सुचवायचा असल्यास सदर बदल जिल्हाधिकारी 


यांना तीन महिन्याच्या मुदतीत कळविण्यात यावा. सदर बदलाबाबतचे शुध्दीपत्रक काढण्याचे 


अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. मात्र सदर बदल AIA त्याच 


गावात व ज्या कामासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले त्याच प्रकारच्या कामावर निधी खर्च 


करणे बंधनकारक राहील. 


६. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना अंतर्गत शासन निर्णय 


क्र.दवसु-२०१५/प्र.क्र.३४७/अजाक,दिनांक ०९.०३.२०१८ मधीळ अटी/शर्तीचे काटेकोरपणे 


पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. 


७. सदरची कामे हाती घेण्यापूर्वी संबधित क्षेत्रात कुठल्याही सार्वत्रिक निवडणूक/पोट 


निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत त्या त्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी 
यांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग-२) 


८. सदरचा खर्च हा सन २०१९-२० च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतून खालील 
लेखाशिर्षाअंतर्गत भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. ०३ 

२२२५, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, 

इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१, अनुसूचित जातीचे कल्याण 

७८९, अनुसूचित जाती उपाययोजना 

(०४ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
(०४) (09) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरक सामाजिक विकास योजना 
राबविणे 

राज्यस्तर 

२७ लहान बांधकामे 

५० इतर खर्च 

२२२५ एफ ०८५ 


९. सदर निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक 


आयुक्‍त, समाज कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन तसेच आयुक्‍त, समाज 


कल्याण, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥0१५9॥॥.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 


२०१९१२३११०४३३८९३२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


र Digitally signed by Sunil D Sardar 

S (1 n | | D S a rd a [ DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Social Justice and 


Special Assistance Department 
Date: 2019.12.31 10:49:58 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग-२) 


४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मंत्री ( अल्पसंख्याक ) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री ( सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
१०. मा. प्रधान सचिव, (महसुल) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. प्रधान सचिव, सा.न्या. व वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे, 
१३. मा. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२ (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता), 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 
१६. सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१८. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग-२) 


शासन निर्णय क्र. दवसू - २०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग -२), दि. ३० डिसेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट “अ 
= अंदाजित रक्‍कम 
अ.क्र. कामाचे नाव 
(रु. लाखात) 
निफाड तालुका 
षि ब्राम्हणगाव विचुर ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रि 
ड्‌ : 5 .090 
बहुउद्देशीय सभामंडप बांधकाम करणे. ; 
२. | देवगाव, ता. निफाड येथे बौध्द विहाराच्या इमारतीचे बांधकाम करणे. १५.०० 
लासलगांव ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये 
३. काँक्रीटीकरण २५.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
४. | विंचुर ता. निफाड येथीळ आंबेडकरवस्तीमध्ये बौध्द विहार बांधणे. १५.०० 
पाचोरे, बु. ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 
दु. कॉक्रीटीकरण 40.00 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
वनसगांव, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीत रस्त्यांचे 
६. कॉक्रीटीकरण 90,00 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
७. । विचुर ता. निफाड येथील सिध्दार्थनगरमध्ये बौध्द विहार बांधणे. १५.०० 
) नांदगाव, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये सभामंडप / oe 
: | १. 
सामाजिक सभागृह बांधणे. 
ब्राम्हणगांव विंचूर, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये 
९. | सभामंडप / सामाजिक सभागृह बांधणे. १५.०० 
शं ; गोंदंगाव, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये सभामंडप / ee 
| सामाजिक सभागृह बांधणे. न 
ES ह निमगांव वाकडा, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये cos 
बांधणे ]. 
सभामंडप / सामाजिक सभागृह बांधणे. 
& पिंपळगाव नजिक, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता निका 
"| काँक्रीटीकरण करणे. न 
भरवस, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 
१३. कॉक्रीटीकरण 90,00 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
be वाहेगाव, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता Saude 
"| काँक्रीटीकरण करणे. ी 
a थेटाळे, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 506 


काँक्रीटीकरण करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग-२) 


तासदिंडोरी, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 


१६. कॉक्रीटीकरण 90,00 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
गाजरवाडी, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

१७. ee १५.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
खेडलेझुंगे, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

१८. काँक्रीटीकरा १०.०० 
काँक्रीटीकरण करणे. 
कोळगाव, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

१ैर्‌. कॉक्रीटीकरण 90,00 
कॉक्रीटीकरण करणे. 

क रुई, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता कॉक्रीटीकरण eases 

- करणे. न 

कानळद, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

२१. को ag १०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
वाकद, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

२२. | कॉक्रीटीकरण करणे. १०.०० 
शिरवाडे (वाकद), ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

23. a १०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
मानोरी बु., ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

Qo. नरा वला १०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
वेळापुर, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

२५. काफीठीकर १०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
विष्णुनगर, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

२६. वि हनी १०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 

२७. | हैपुमान नगर, ता. निफाड येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये डा 

_ । सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. न 
ञ) एकूण ३३५.०० 
येवला तालुका 

| . | अंगणगांव, ता. येवला येथे सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. १५.०० 
शिरसगांव लौकी ता. येवला येथील अनुसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता 

२. वत हवा अनुषंगिक १५.०० 
काँक्रीटीकरण व अनुषंगिक गटार करणे. 

३. | नगरसुल, ता. येवला येथील राजवाडयामध्ये बौध्दविहार बांधणे. १५.०० 

9 देवरगांव, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये ics 


सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग-२) 


अंगुलगाव, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये 


च क | १५.०० 
सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 
: भुलेगाव, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये ee 
| सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. न 
ह चिचोंडी बु. ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये वं 
| सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. न 
री एरंडगाव बु. ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये ae 
| सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 
ह Wold खु. ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये ता 
' _।सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. न 
शि व धानोरे, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये र 
_ । सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. न 
शि ग भाटगांव, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये ह 
सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 

as पिंपळगांवलेप , ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता Saas 
काँक्रीटीकरण व अनुषंगिक गटार करणे. 

ae सुरेगांव रस्ता, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता ला 
काँक्रीटीकरण व अनुषंगिक गटार करणे. 

ay मातुलठाण, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये रस्ता व 
काँक्रीटीकरण व अनुषंगिक गटार करणे. 

ds गुजरखेडे, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये गता 
सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 

वः कानडी, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये गा 
सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 

i: महाळेखडा पाटोदा, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये aes 
सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 

ae. | कुसुर, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये are 
सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 

१९. ।कासारखेडा, ता. येवला येथील अनूसूचित जाती वस्तीमध्ये १५.०० 
सभामंडप/सामाजिक सभागृह बांधणे. 

बो येवला तालुका एकूण २६२.०० 

अब निफाड व येवला तालुका एकूण कामे ५९७.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


